विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०२२ च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन 2022-23 चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२२/प्र.क्र.(११२/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० डिसेंबर, २०२२ 
वाचा :- 
वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प-३,दि.२३ डिसेंबर,२०२२ 


शासन निर्णय:- 
सन २०२२-२३ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १९ डिसेंबर, २०२२ रोजी विधानमंडळास 

सादर करण्यात आले होते,त्यास अनुसरुन सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि.३१ 
मार्च,२०२३ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन 
विधेयकास मा.राज्यपाल महोदयांनी संमती दिली आहे आणि ते, महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -४९) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, 
भाग-४,दिनांक २३ डिसेंबर,२०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
2. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 34.9 ते ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.१२१,१२,६२,०००/- (अक्षरी रुपये THal एकवीस कोटी बारा लाख बासष्ठ हजार मात्र) (अनिवार्य )/कार्यक्रम 
(दत्तमत) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या तरतुदी वितरीत करण्यास नियोजन/अल्पसंख्याक 
व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे 
वित्तिय /खर्चास मान्यता बाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 
त्याप्रमाणात तरतूदी सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत कार्यान्वयन/ नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या 
स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या पूरक मागण्या:- कार्यक्रमांतर्गत मंजूर पुरवणी मागण्यांचे निधी वितरणाचे 
प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर ) यथास्थिती नियोजन विभाग,अल्पसंख्यांक विभाग व वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावेत. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्या :- अनिवार्य खर्चाच्या मंजूर पुरवणी मागण्यांचे निधी 
वितरणाचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर ) यथास्थिती वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. 

वरील दोन्ही पूरक मागण्यांबाबत मूळ तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी वितरीत करण्यासाठी 
विवक्षित कारणे असल्याशिवाय सरसकट प्रस्ताव नियोजन विभाग,अल्पसंख्यांक विभाग व वित्त विभागाला पाठवू 
नयेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२३०१३०४४९११०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. १८९११११७७१) 
JADHAV 
(सीमा बबन जाधव) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२२/प्र.क्र.११२/२०२२/१७स 


२. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), 
मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. सह सचिव/उप सचिव/वि.का.अ. (श्री धपाटे/श्री खरात/श्री.शिंगाडे/श्री वाडेकरोसहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (२स/५स/१३स/१८स/२२स/२४स/टेक्स-५सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुं-३२ 

८. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन THOT क्रमांक पुरक-२०२२,/प्र.क्र१९२/२०२२/३३०-९२२०२₹२ सहपत्र 
वषय :- सन २०२२-२३ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार,पणन व वस्त्रो्यो ) डिसेंबर २०२२ 


हिवाळी अधिवशे 3 


सहकार आयुक्‍त ब 
निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
पुणे/सहायक 
निबंधक,(अंदाज द 
नियोजन), मुख्यालय ,पृण 


२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
००,८०० इतर खर्च,(००)(००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण,(२०७० ०८८२)- २८-व्यावसायिक सेवा 


सहकार आयुक्त व 
QRo- २४२५ -सहकार,००१-संचालन व प्रशासन,(० १) संचालन ब प्रशासन, taken 
२ २१९१ ।(”0(2९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, स इब्न | कजा (आकड 
(२४२५०१९१०२) ०९-बेतन रु.११७.१६, १०-कंत्राटी सेवा रु.३.८५ पेबंधक अदानव 
'लाख, १४-भाडेपट्टी ब कर रु. ३३२.३८ नियोजन), मुख्यालय .पुणे 


सहकार आयुक्‍त व 


'मागणी क्रमांक व्ही-२, निबंधक, सहकारी 


२४२५-सहकार.००१-संचालन व प्रशासन,(०१) संचालन व प्रशासन, संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
(०१)(१०) सहकारी न्यायांलयांसाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०९१९) of- aie पुणे/सहायक 
बंधक, 


७६७.६९ लाख (अंदाज व 


नियोजन). मुख्य 


A क्रमांक व्हो 
२४२५-सहकार, सह सचिव (पणन) 
१०७, सहकारी पत संस्थांना सहाय्य. eke % 
(०१) सहकारी पत संस्थाना सहाय्य, (०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतक- मंत्रालय, मुंबई-३२, 
यांना अर्थसहाय्य (अनिवार्य)(२४२५ १४२९) ३३-अर्थसहाय्य 


णा क्रमाक व्हा-२, 


ह सहकार आयुक्‍त ष 
२४२५- सहकार,१०७-सहकारी पतसंस्थाना सहाय्य,(०१) सहकारी 


निबंधक, सहकारी 


पतसंस्थाना सहाय्य,(०९)(१०)शेतक-यांना अल्पमुदती पीककर्ज ल यय 
पुरवठा करण्यासाठी ९ टक्का व्याजदराने अर्थसहाय्य, निबंधक.(अंदाज व 


५ १५०१)-३३-अर्थसहाय्य 


(2¥R नियोजन), मुख्यालय ,पुणे 


ह पाक SES, पक सहकार आयुक्‍त व 
२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम,६०-इतर,१०१-शेतक- निवंधक. सहकारी 
योजना, (००)(०१)छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- संस्था.महाराष्ट्र राज्य श्री वाडेकर 
BR 96.86 96.86 
२०९७(२४३५ ००८२)- ms पुणे/सहायक बि.का.अ. 
अंदाज व 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी-रु.३२.८८ लाख, नियोजन), मुख्यालय .पुणे 


उपसचिब (सुतगिरणी) 
BRR OT वे 
वस्त्रोधोग विभाग. 

मंत्रालय,मुंबई-३२, 


११०.समिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
(०२) विबिध सहकारी संस्थांना सहाव्य,(०२) (६८) अल्प संख्यांक 
समाजाच्या यंत्रमाग घटकांचे आधुनिकीकरणसाठी to टक्के 

भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ६०४६)-३३ अर्थसहाय्य 


एकूण सहकार,पणन व वस्त्रोद्याग fe aa 
एकूण-वस्त्रोद्योग प्रभाग ८०.०० : 
एकूण सहकार,पणन a वस्त्रोद्योग विभाग १९८४.९४ aa 


gee 


Purak-San Dece.22 GR 


